अमरज्योत तरूण मंडळ शिक्षण संस्था, 
भोसरी, पुणे संचालित श्री स्वामी समर्थ 
विद्यामंदिर, इंद्रायणीनगर, भोसरी पुणे या 
शाळेचे श्री टागोर शिक्षण संस्था, भोसरी, पुणे 
या संस्थेस हस्तांतराबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३१२१/प्र.क्र.३१८/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ जुले, २०२१ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/ (२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 

संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांचे जा.क्र.शिउसं/प्राथ-२०२/पुवि/शाळा हस्तांतरण 
सुनावणी/७८/२०२०, दिनांक ५ जानेवारी, २०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 

अमरज्योत तरूण मंडळ शिक्षण संस्था, इंद्रायणीनगर, भोसरी, पुणे-३९ संचालित श्री स्वामी समर्थ 
विद्यामंदिर, इंद्रायणीनगर, भोसरी पुणे-३९ या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित माध्यमिक (इयत्ता ५ वी ते १०वी) 
शाळेचे, श्री टागोर शिक्षण संस्था, इंद्रायणीनगर, भोसरी, पुणे-२६ या संस्थेस हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन 
पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय: 

सदर शाळेचे, श्री टागोर शिक्षण संस्था, इंद्रायणीनगर, भोसरी, पुणे-२६ या संस्थेकडे हस्तांतर करण्यास 
खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(3) शासनाकडून झाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४) सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(५) व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने तक्रारी प्राप्त 
झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व aca भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग 
झाल्यास, हस्तांतरण रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/हातीं व्यतिरिक्त 
आवश्यक अटींचा समावेश करून, झाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसात करावी व 
त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 


शासन निर्णय क्रमांक : माशाह ३१२१/प्र.क्र.३१८/एसएम-१ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७०११७४५५५५५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pravin Rajaram ®: 
Mundhe 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


-0 


शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे 

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद, पुणे 

अध्यक्ष/ सचिव, अमरज्योत तरूण मंडळ शिक्षण संस्था, इंद्रायणीनगर, भोसरी, पुणे-३९ 
अध्यक्ष/ सचिव, श्री टागोर शिक्षण संस्था, इंद्रायणीनगर, भोसरी, पुणे-२६ 

निवडनस्ती ( एसएम-१). 


AN A 


Cc 
ae 


x oe 
>> <:-- २<-- > :> ODO २: 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


